Reg. No. NP CIT Y/236/2018-20. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक ७] मंगळवार, मार्च ९, २०२१/फाल्गुन १८, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १८.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी 


(भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र. १२. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 





वाचा :--(१) मा. सविव, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र्‌ यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०१८/प्रक १२/का-७, दिनांक २६-०३-२०१९. 


२) मा. राज्य निवडणूक आयोग, यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्रक १९/का-७, दिनांक १९-११-२०१९. 





३) मा. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०२१/प्रक ५/का-७, दिनांक ०५-०३-२०२१. 





मा. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, यांचे पत्र क्र. रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्रक १९/का-७, दिनांक २०-१२-२०१९. 


पळ 
~~ 





५) या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १०-०१-२०२० रोजीची अधिसूचना. 
आदेश 


क्रमांक अका-ग्रापनि-डे-१३-कावि 923-2029 — 





संदर्भाकित अनुक्रमांक (१) च्या पत्रान्वये नागपूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत १३ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२० साठी प्रभाग रचना व 
आरक्षण सोडत कार्यक्रम देण्यात आला होता. सदर कार्यक्रमासोबत प्रपत्र-१ व प्रपत्र-२ अनुक्रमे नागपूर जिल्हा परिषद व नागपूर जिल्हा परिषद अंर्तगत 
येणा-या १३ पंचायत समितीसाठी अनुज्ञये ठरत असलेल्या जागांचा तपशिल ठरवून देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे नागपूर जिल्हा परिषदेसाठी अंतिम 
प्रभाग रचना व आरक्षण दिनांक १७ मे २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. 























तद्नंतर, संदर्भाकित अनुक्रमांक (२) च्या पत्रान्वये नागपूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणा-या १३ पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान 
दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजी होवून दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी मतमोजणी झाली असून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ असाधारण 
क्रमांक-६ अन्वये या कार्यालयांचे आदेश क्रमांक जिपपंस-निवडणूक-कावि-६७-२०२०, दिनांक १० जानेवारी २०२० नागपूर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये 
निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 


























जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२० च्या निवडणुकीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्रमांक ९८०/ 
२०१९ यासोबत संलग्न याचिका मधील दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची 
निवडणूक रद्द करणेबाबत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरीता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम 
१२(२)(क) नुसार देय असलेले २७ टक्के चे आरक्षण हे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमुर्ती व इतर वि. भारत सरकार मधील आदेशानुसार कमाल ५० 
टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून सदर जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे मा. राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. 


























ना.-एक-अ-१ (१७५३). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/ फाल्गुन १८, शके १९४२ 











सदर निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान नागपूर जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणा-या १३ पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाची निवडणूक 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष अनुमती याचिका क्रमांक-३३९०४-३३९१० मधील ओदशाच्या अधीन राहून घेत असल्याबाबबत संदर्भाकित अनुक्रमांक (२४) 
अन्वये सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना कळविण्यात आले होते, तसेच त्याबाबतची व्यापक प्रसिद्धि ही दिनांक २२-१२-२०१९ रोजी प्रेस नोट स्थानिक 
वृत्तपत्र “महाराष्ट्र टाईम्स” मधून प्रसिद्धी करण्यात आली होती. 


























संदर्भाकिंत क्रमांक (०३) अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२० च्या निवडणुकीबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट 
याचिका (सिव्हील) क्रमांक-९८०/२०१९ त्यासोबत संलग्न याचिका मधील दिनांक ४-०३-२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये अंतिम निर्णय झाल्याने, नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करणेबाबत मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे निर्देश प्राप्त झाले आहेत. 























त्या अनुषंगाने नागपूर जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणा-या १३ पंचायत समितीच्या निवडणुकामध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या करीता आरक्षण देण्यात आलेल्या एकूण जागांची संख्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण जागांच्या ५०% पेक्षा जास्त होत 
असल्यास, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीस आरक्षित जागा एकूण ५०% आरक्षित जागेमधून वजा केल्यानंतर, उर्वरित जागेमधून नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाकरीता जास्तीत जास्त २७% मर्यादेत आरक्षण देय होत आहे. त्याप्रमाणे नागपूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणा-या १३ पंचायत 
समितीमध्ये ५०% मर्यादे बाहेर आरक्षित झालेल्या जागांची आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशानुसार देय असलेल्या नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या जागांच्या 
तपशिल मा. आयोगाचा दिनांक ५-०३-२०२१ च्या पत्रासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिला आहे. 






































निर्देशाप्रमाणे 


त्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयांच्या निर्णयाप्रमाणे व मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे दिनांक ५-०३-२०२१ रोजीच्या आदेशात दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे 
नागपूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणा-या १३ पंचायतीसाठी मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनांक १९-११-२०१९ निवडणुका कार्यक्रमाप्रमाणे निवडणुका 
होवून संदर्भाकिंत अनुक्रमांक (4) मधील अधिसूचनेत नमूद नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून निवडून आलेले खालील नमूद परिशिष्ट-१ मध्ये १६ जिल्हा 
परिषदेच्या सदस्यांचे व परिशिष्ट-२ मध्ये १५ पंचायत समिती सदस्याचे सदस्यत्व तसेच सदस्यत्व या नात्याने धारण करीत असलेले जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती व त्याअनुषंगाने इतर प्राधिकरणावरील सदस्यांचे सदस्यत्व, मी, रविंद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या आदेशाद्वारे दिनांक ०४-०३-२०२१ 
पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करीत आहे. 












































परिशिष्ट-१ 











नागपूर जिल्हा परिषद निवडणूक २०१९-२०२० मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयांच्या रिट याचिका 
९८०/२०१९ त्यासोबत संलग्न याचिका मधील दिनांक ४-३-२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये व मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे संदर्भाकिंत क्रमांक (३) 
च्या आदेशान्वये सदस्य पद रद्द करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे. 


























अ. क्र. तालुका जिल्हा परिषद निवडणूक आरक्षण निवडून आलेल्या कायमचा पत्ता 
विभागाचे नाव सदस्यांचे नाव 
(१) (२) (३) (x) (4) (g) 

4q नरखेड २-सावरगांव a - . ATU. बोडखे देवका पुरुषोत्तम रा. सावरगाव, तालुका नरखेड, 
(महिला) जिल्हा नागपूर. 

२ नरखेड ४-भिष्णूर . . . . नामाप्र. जोध पुनम प्रविणराव रा. मु. पो. लोहारी सांवगा, 
(महिला) तालुका नरखेड, जिल्हा नागपूर . 

३ काटोल प५-येनवा .. ... नामाप्र. उमप समिर शंकरराव रा. येनवा, तहसिल काटोल, 


जिल्हा नागपूर. 





४ काटोल ६-पारडसिंगा . . ... नामाप्र. कोल्हे चंद्रशेखर लक्ष्मणराव रा. मु. पो. वाई खुर्द, 
तालुका काटोल, जिल्हा नागपूर. 





५ सावनेर १३-वाकोडी  . . .. नामाप्र. शिरसकर ज्योती अनिल रा. कॉर्टर नं. १३/४, बजाज कॉलोनी 
(महिला) डब्लुसीएल वाघोडा, तह. सावनेर 
जिल्हा नागपूर. 











६ सावनेर १४-केळवद  . . ... नामाप्र. कुंभारे मनोहर शंकरराव रा. नांदीखेडा, पो. तेलगांव 
ता. कळमेश्वर जिल्हा नागपूर. 











७ पारशिवनी १९-करभांड .. ... नामाप्र. भोयर अर्चना दिपक रा. पारडी, तह. पारशिवनी, 
(महिला) जिल्हा नागपूर. 
८ रामटेक २३-बोथिया (पालोरा) .. नामाप्र. राउत कैलाश यशवंत रा. नवेगाव चिचदा, पो. मुसेवाडी, 





तह. रामटेक, जिल्हा नागपुर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ९, २०२१/ फाल्गुन १८, शके १९४२ 3 





Jo 


94 


१३ 


च्छ 


चड 


१६ 


कामठी 


कामठी 


नागपूर (ग्रामिण) 


हिंगणा 


हिंगणा 


हिंगणा 


(३) 
२७-अरोली 


३४-गुमथळा 


३५-वडोदा 


३६-गोधनी (रेल्वे) 


४३-निलडोह 


४४-डिगडोह 


४५-डिगडोह इसासनी 


५३-राजोला 








परिशिष्ट-१-चालू 


(४) 
नामाप्र. 
नामाप्र. 
नामाप्र. 
(महिला) 
नामाप्र. 


(महिला) 


ना.मा.प्र. 


ना.मा.प्र. 


(महिला) 
नामाप्र. 


(महिला) 


TATU. 


परिशिष्ट-२ 


(५) 





देशमुख योगेश नागोराव 





निधान अनिल रामभाऊ 


लेकूरवाळे अवंतिका रमेश 


राउत ज्योती दिपक 


हरडे राजेंद्र विठ्ठल 


ठाकरे सुचिता विनोद 


गिरी अर्चना कैलाश 





ठवकर भोजराज हनुमान 


(६) 
रा. मु. पो. आरोली, ता. मौदा, 
जिल्हा नागपूर. 


रा. आसोली, पो.दिघोरी, 
तह. कामठी, जिल्हा नागपूर. 





रा. घर क्र. ७५, तरोडी (बु.), 
तह. कामठी, जिल्हा नागपूर. 





रा. प्लॉट नं. ४२, बसस्टॉप जवळ, 

गोधनी रेल्वे, तह. नागपूर (ग्रामिण), 

जिल्हा नागपूर. 

रा. पोलीसनगर, हिंगणा रोड, 

डिगडोह देवी, ता. हिंगणा, 

जिल्हा नागपूर. 

रा. घर क्रमांक १८२४, पोलीसनगर, 
डिगडोह देवी, ता. हिंगणा, 

जिल्हा नागपूर. 

रा. प्लॉट नं. ०५, हिंगणा रोड, 

कालमेघ नगर, जिल्हा ARTERs 





रा. मु. लोहार, पो. अडम, 
ता. कुही, जिल्हा नागपुर. 








नागपूर जिल्हा परिषद अंतर्गत येणा-या १३ पंचायत समितीच्या सन २०१९-२०२० निवडणूकीमध्ये मध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या 





परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयांच्या रिट याचिक ९८०/२०१९ त्यासोबत संलग्न याचिका मधील दिनांक ४-३-२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सदस्य पद रद्द करण्यात 


आलेल्या सदस्यांची नावे. 
अ. क्र. तालुका 
(१) (2) 

१ कळमेश्वर 

२ कळमेश्वर 

३ सावनेर 

४ सावनेर 

५ सावनेर 


पंचायत समिती 
गणांचे नाव 


(3) 


१७-तेलकामठी 


१८-कोहळी 


२३-बडेगांव 


२६-वाघोडा 


२८-नांदागोमुख . . 


आरक्षण 


(8) 


TATU. 


(महिला) 


TATU. 


TATU. 


(महिला) 


ना.मा.प्र. 


(महिला) 


TATU. 


निवडून आलेल्या 
सदस्यांचे नाव 


(५) 


वसु मालती धनराज 


कायमचा पत्ता 


(६) 





रा. तेलकामठी, तह. कळमेश्वर, 
जिल्हा नागपूर. 





भिंगारे महिपतरावजी fan 
PTR श्रावण ARTIST 


चिखले भावना अरुण 


केसरे ममता प्रशांत 


ठाकरे गोविंदा बारकू 


रा. सुसूंद्री, पो. कोहळी, 
तह. कळमेश्वर, जिल्हा ARIGS.. 








रा. मु. पो. बडेगाव, तहसिल सावनेर, 
जिल्हा नागपूर. 


रा. वार्ड क्रं. 03, खानगाव, 
तहसिल सावनेर, जिल्हा नागपूर. 





रा. वार्ड क्र. ०२, उमरी (भ), 
तहसिल सावनेर, जिल्हा नागपूर. 
























































¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ९, 2029/ फाल्गुन १८, शके १९४२ 
परिशिष्ट-२-चालू 
(१) (२) (३) (ड) (4) (g) 
६ रामटेक ४६-उमरी नामाप्र. कुंभलकर भुमेश्‍वरी रा. पो. हिवराबाजार, ता.रामटेक 
(महिला) विश्‍वनाथ जिल्हा नागपूर. 
७ रामटेक ४९-मनसर नामाप्र. ठाकरे कला उमेश रा. पो. मनसर, तह रामटेक, 
(महिला) जिल्हा नागपूर. 
८ रामटेक ५१-नगरधन नामा.प्र. होलगीरे भुषण गजानन रा. पो. नगरधन, तह.रामटेक, 
जिल्हा नागपूर. 
९ हिंगणा ८५-निलडोह वडधामना नामाप्र आंबटकर बबीता राहुल रा. पो. वडधामना, वार्ड क्रमांक ०४, 
(महिला) ता. हिंगणा, जिल्हा नागपूर. 
१० हिंगणा ८७-डिगडोह-१ नामाप्र काळबांडे सुरेश सुखदेवराव रा.माउली अँपार्टमेंट, बालाजी नगर, 
हिंगणा रोड, जिल्हा नागपूर. 
११ हिंगणा ८९-डिगडोह इसासनी नामाप्र अव्हाळे बबनराव अवधुतराव रा.प्लॉट ४९, लोकमान्य नगर, 
वार्ड क्रमांक ६, निलडोह, 
जिल्हा नागपूर. 
१२ हिंगणा ९३-नेरी मानकर नामाप्र ठाकरे अंकिता रविंद्र रा. नेरी मानकर, पो. व्याहाळपेठ, 
(महिला) ता. हिंगणा, जिल्हा नागपूर. 
१३ उमरेड ९८-मकरधोकडा नामाप्र गिल्लूरकर शालू धनराज रा. वार्ड क्रं. ०३, मु. पो. मकरधोकडा, 
(महिला) तह. उमरेड, जिल्हा नागपूर. 
१४ उमरेड १०१-देवळी नामाप्र लेंडे सुरेश दयाराम रा. मु. पो. मकरधोकडा, 
तह. उमरेड, जिल्हा नागपूर. 
१५ भिवापूर ११६-नांद नामाप्र नारनवरे नंदाबाई दयाराम रा. मु. पो. नांद, तह. भिवापूर 
(महिला) जिल्हा नागपूर. 
रविंद्र ठाकरे, 
नागपूर : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक ८ मार्च २०२१. जागर 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


